सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
कामांकरिता ई-निविदेसंदर्भात 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएटी-२०१७/प्र.क्र. ८ /इमा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २०/०५/२०२१ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंसं/नस्ती/२०१०/प्र.क्र.३४/३९, 
दिनांक ६ ऑगस्ट,२०१० 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंसं/नस्ती/२०१२/प्र.क्र. २७३/३९, 
दि. २६ नोव्हेंबर, २०१४ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१८ 
४ उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 
दिनांक ७ मे,२०२१ 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं/०५४/३१/२०१६/३९, 
दिनांक ११ मे, २०२१ 
प्रस्तावना : 


शासकीय कामे, साधन सामुग्रीची खरेदी, इत्यादीमध्ये पारदर्शीपणा आणण्यासाठी शासकीय 


खरेदी कामे इत्यादी करिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१० रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे घेण्यात आलेला आहे. सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे रु. ३ लक्ष पेक्षा जास्त 


किंमतीच्या निविदेकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


ई-निविदा प्रक्रीयेअंतर्गत रु.३ लक्ष रकमेवरील कामे ई-निविदा प्रसिध्द करुन प्रचलित 


कार्यपध्दतीनुसार सदर निविदेसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ११ मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ई-निविदा 


संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेले सर्व आदेश अधिक्रमीत करुन यापुढे ई-निविदा संबंधीत 


कार्यवाही उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने खरेदी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 


निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी-२०१७/प्र.क्र. ८ /इमा-२ 


उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ७ मे,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१० लक्ष 


(सर्व कर अंर्तभूत करुन ) व त्यापुढील खरेदीसाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य 


करण्यात आलेला आहे. त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ११ मे,२०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णयाव्दारे देण्यात आलेल्या सूचनांस अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २६.११.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार व सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या दिनांक २७.९.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार रु.३ लक्ष रकमेवरील कामे ई-निविदा 


पध्दतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या निर्णयाव्दारे सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या कामांकरिता रु. १० लक्ष (सर्व कर अंर्तभूत करुन)रकमेवरील कामांकरीता ई-निविदा 


पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२०१६४६३६०९१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN MANIKRAO ४५०५५४५५५५ 


WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=643026ceca9d6dc21 fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9 


C H | VATE a3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


Date: 2021.05.20 16:55:40 +05'30" 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
७. महालेखापाल-१, मुंबई 
८. महालेखापाल-२, नागपूर 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०. प्रत, महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी-२०१७/प्र.क्र. ८ /इमा-२ 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी :- 

११. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

१२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१३. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

१४. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

१५. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत अग्रेषित 
करावी. 

१६. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

१७. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१८. कार्यासन इमारती-२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


